मे. पवनहंस लि., मुंबई यांच्याकडून 
भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या 
हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची रक्‍कम 
अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विशा १ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- १३ ऑक्टोबर, २०२३. 
वाचा :- 

१. शासन निर्णय समक्रमांक दि. २३ जानेवारी, २०२३. 
२. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 

पोमसं/२१-अ/१९५/ हेलिकॉप्टर/५१/२०१६-१९, दि. २८/०७/२०२३. 
३. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 

पोमसं/२१-अ/१९५/ हेलिकॉप्टर/५१/२०१६-१९, दि. २५/०८/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती व 
जवानांची ने-आण करणे, त्यांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य तसेच खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित 
भागाची पाहणी करणे इत्यादी कामांकरिता मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून हेलीकॉप्टर 
भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला आहे. सदर हेलीकॉप्टरची माहे डिसेंबर- 
२०२२ ते माहे मे-२०२३ व माहे जून-२०२३ ची देयके पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्यामार्फत पोळीस अधीक्षक, गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून 
भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलिकॉप्टरचे माहे डिसेंबर- २०२२ ते माहे मे-२०२३ पर्यंतचे 
Fixed Monthly Charges, Flying Hours आणि ATF Charges ची रक्‍कम रु. 
१०,०४,०५,३६२/- व माहे जून-२०२३ चे Fixed Monthly Charges, Flying Hours आणि 
ATF Charges ची रक्‍कम रु.१,६५,५१,९०१/- अशा एकूण रु.११,६९,५७,२६३/-(अक्षरी 
रुपये अकरा कोटी एकोणसत्तर लाख सत्ताव्वन हजार Gal त्रेसष्ठ फक्त) एवढी रक्‍कम अदा 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विशा १ ब, 


२. सदर निधी दि. 39/3/2028 पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पोळीस अधीक्षक, गडचिरोली यांची राहील. यासाठीचा खर्च मागणी क्र. 
बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल (२०५५ ०१६८) ५१ 
मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 
निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारीक संदर्भ क्र. 490/2023/ 
व्यय-७, दि. २७/०९/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१///.88/99॥[॥9.90०/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१३१५३१५६८५२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 
V | N AYA K SA DA S H | V ae OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


5.4.20=3d6fb52eeb39bf3c4a0001 977 36aa6fb733903d657c4d7b6 
‘Mahi 


|Code=400032, 


ti रॉ 
C H A \ V A \ N Numb DB7A03BD2B7B1CFSAFDC7A4A26DC14D44297AA2B63 
F7493C19351A3D51630D0, ‘VINAYAK SADASHIV CHAVAN 
Di 


2023.10.13 15:34:54 +05'30' 


(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 
४ पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
७ जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
८) पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
qo) वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कार्यासन अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती (विशा-१ ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


